क्रांति चौक पोलीस स्टेशन, औरंगाबाद, गुन्हा 
नोंद क्र.१९२/२००७, विशोष खटला क्र.०३/२०१२ 
(जिल्हा मध्यवर्ती बँक, नोकर भरती घोटाळा 
प्रकरण) मधून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन 
प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
ass Waka नवले यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.३५२/पोल-१० 
गृह विभाग,२ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०१६ 
संदर्भ शासन अधिसुचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी १४१४/यु.ओ.आर.०९/डी-१४, 
दिनांक १२ ऑगस्ट, २०१६ 
शासन निर्णय: 
क्रांति चौक पोलीस स्टेशन, औरंगाबाद, गुन्हा नोंद क्र. क्र.१९२/२००७, विशेष खटला 

03/2092 (जिल्हा मध्यवर्ती बँक, नोकर भरती घोटाळा प्रकरण) मधून उद्भवणाऱ्या न्यायाळयीन 
प्रकरणा मधून उद्भवणाऱ्या उच्च न्यायालयातील प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज 
पहाण्यासाठी अँड.श्री.जनार्दन भगवतराव नवले यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन 
दिनांक १२ ऑगस्ट, २०१६ च्या शासन अधिसुचनेद्वारे अतिरिक्‍त विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री. जनार्दन भगवतराव नवले यांना 
प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रू.५,०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) इतकी व्यवसायीक फी 
अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री. जनार्दन 
भगवतराव नवले यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी वा इतर कोणतीही फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्यकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोळीस - (००) १०९, जिल्हा 
पोळीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाश्ीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.३५२/पोल-१० 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२६/१६/व्यय-७, दिनांक 
१९/०९/२०१६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१//.॥8॥0/७9॥॥9.90०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१०१८१५२२५०९६२९ असा 


आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


८ 


Digitally signed by Arun Vishnupant 
Aru a Joshi 


DN: c=IN, o=Government Of 


Vi S h Nn U pa nt Maharashtra, ou=Section Officer, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Joshi oes ei 
(अ.वि.जोशी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


अपर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पोलीस अधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, औरंगाबाद 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अँड.श्री. जनार्दन भगवतराव नवले, २५-चैतन्य, शकती नगर, पुष्पनगरी, सी.बी.एस. 
रोड, औरंगाबाद 

विधी व न्याय विभाग (धा.क्र. एसपीपी १४१४/यु.ओ.आर.०९/डी-१४,), मंत्रालय, 
मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई 


९. निवड नस्ती (पोल-१० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


